रिट याचिकांच्या अनुषंगाने 
नियुक्‍त केलेल्या विधिज्ञांची 
देयके अदा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२३ 
संदर्भ :-१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, 
भाग-२ दि.१७/०४/२०१५ 
२. विधी व न्याय विभाग यांचे दि.२३.०६.२०२१ चे पत्र 
३. HS FATT थोरात यांची दि.२५.०५.२०२१, ०९.०६.२०२१ , दि.१६.०६.२०२१ , 
दि.१६.११.२०२१ व दि.२२.०९.२०२२ ची पत्रे 
४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५- 
स,दि.२५.११.२०२१ 
५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५- 
स,दि.१४.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित मा.मंत्री (सहकार) यांचेकडे दाखल दोन 
अपिल अर्जामध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात मा.उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका १७८२/२०२१, 
१०८९८/२०२१ तसेच १०३६८/२०२१ दाखल झाल्या आहेत. यानुषंगाने सदर तिन्ही याचिकांमध्ये 
शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड.विजय थोरात, यांची ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून दिनांक २३.०६.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्ती करण्यात आळी आहे. त्यास विधी व न्याय विभागाने संदर्भाधिन क्र.२ 
च्या पत्रान्वये मान्यता दिळी आहे. उपरोक्त याचिकांच्या अनुषंगाने अँड.विजय थोरात यांना मा.उच्च 
न्यायालय येथे शासनाची बाजु सक्षमपणे मांडली आहे. संदर्भाधिन क्र.३ च्या पत्रान्वये अँड.विजय 
थोरात यांनी व्यावसायिक फी रु.१९,००,०००/- अदा करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. रिट 
याचिका क्र. १७८२/२०२१, १०८९८/२०२१ तसेच १०३६८/२०२१ या याचिकांच्या अनुषंगाने 
शासनाची बाजू मांडण्याकरीता नियुक्‍त केलेल्या अँड.विजय थोरात यांना संदर्भ क्र.४ वरील 
दि.२५.११.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये देय असलेल्या व्यावसायिक शुल्कापैकी रक्‍कम रुपये 
५,२५,०००/- (रुपये पाच लाख पंचवीस हजार फक्त) इतके व संदर्भ क्र.५ वरील दि.१४.१०.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये रुपये १,९६,०००/- (रुपये एक लाख सहाण्णव हजार Ha) इतके 
व्यावसायिक शुल्क अदा करण्यात आळे आहे. अँड.थोरात यांना देय असलेल्या रकमेतुन अदा 
केलेली रक्‍कम रुपये ७,२१,०००/- वजा करता रुपये ११,७९,०००/- इतके व्यावसायिक शुल्क देणे 
बाकी आहे. सदर रक्‍कम अँड. थोरात यांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

विभागाच्या लेखाशिर्ष मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक सेवा,०९०, 
सचिवालय (०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्य) (३४५१ ०३०४) २८- व्यावसायीक सेवा 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात तरतुद केलेली रक्‍कम रुपये ७,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५-स 


पैकी,रक्कम रु.१,२२,५००/-पैकी आयकर अधिनियमान्वये देयकातुन (आयकर अधिनियम १९६१ 
च्या १९४ (१) मधील तरतुदीनुसार ) १० % आयकर तसेच आयकराच्या ४ % शिक्षण निधी कपात 
केल्यानंतर रुपये १,०९,७६० /- (रुपये एक लाख नऊ हजार Ueda! साठ फक्त) अँड. विजयसिंह 
अनंतराव थोरात यांना बॅक ऑफ बडोदा, Account Number- ०६९६०१०००००८२८, IFSC 
Code- BARBOFORTUN यांचे नांवे RTGS करण्यात यावी. त्यांचा पॅन क्रमांक ५५8०1७२२८७ 
असा आहे. 

३. उपरोक्त परिच्छेद २ च्या अनुषंगाने शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम 
रुपये १,२२,५००/- (रुपये एक लाख बावीस हजार पाचशे wan इतकी रक्‍कम वितरित 
करण्याकरीता श्री.सुरज पांगारकर कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच श्री.संतोष खोरगडे, उपसचिव (आस्थापना),( ४०००७ ) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक 
सेवा,०९०, सचिवालय (0909) सचिवाळयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्यी (३४५१ ०३०४) २८- 
व्यावसायीक सेवा या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 

५. सदरहु शासन निर्णय महाराष्ट्र उपनिर्दिष्ट २ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग मध्ये नमुद 
केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-चार, 
अनुक्रमांक ११ व महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, मधीळ नियम १६६ अन्वये प्रशासकिय 
विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१४१३००३१५४०२ असा आहे.हा आदेशा 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VUAYA DHUNDAPPA » 
SANGSHETTI 


(विजया संगठोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई 
) निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय यांना पुढील योग्य त्या 
कार्यवाहीसाठी. 
७) अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस््रोद्योग, विभाग, मंत्रालय , मुंबई ३२. 
८) वित्त विभाग कार्या.व्यय- २ व अर्थ -१३,मंत्रालय. 
९) अँड.विजय थोरात 
१०) निवडनस्ती १५-स. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


